RNINo. MAHBIL 06445 / 13/1 /2013 - TC 
www .dgps .maharashtra . gov. in 


RTON 


. . . 


. . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - ११ ] 


शनिवार, एप्रिल २२ , २०१७ / वैशाख २, शके १९३९ 


[ पृष्ठ १ 


असाधारण क्रमांक ११ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


आयुक्त, महानगरपालिका यांजकडून 


जळगाव शहर महानगरपालिका, जळगाव 

पोट-निवडणूक २०१७ 
क्रमांक जमपा/ प्र. का./ ४३८ / २०१७. - मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका अधिनियम , १९४९ अनुसूची ड प्रकरण -१, निवडणूक नियम क्रमांक 
३९ (२) व राज्य निवडणूक आयोग , मुंबई यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ /मनपा -२०१७ / प्र. क्र . २७ / का - ५, दिनांक २२ मार्च २०१७ नुसार मी , जीवन 
नामदेवराव सोनवणे, आयुक्त, जळगाव शहर महानगरपालिका, जळगाव या प्रकटनाद्वारे असे जाहीर करतो की , जळगाव शहर महानगरपालिकेच्या 
प्रभाग क्रमांक २४ - अ च्या दिनांक १९ एप्रिल २०१७ रोजी होणाऱ्या पोट -निवडणुकीकरिता निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांपैकी एकच उमेदवार 
शिल्लक राहिल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग , महाराष्ट्र यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ/ मनपा- २०१७/ प्र. क्र . २७/ का - ५, दिनांक १७ एप्रिल २०१७ 
अन्वये कळविल्याप्रमाणे खालील उमेदवार त्यांचे नावासमोर नमूद केलेल्या प्रभागातून महानगरपालिका सदस्य म्हणून बिनविरोध निवडून आलेले 
आहेत . 
निवडून आलेल्या 

सदस्याचा पत्ता 
क्रमांक क्रमांक महानगरपालिका 

( जर जागा राखीव असेल 
सदस्याचे नाव 

तर कोणासाठी ) 
१ २ 
श्रीमती आशाबाई दिलीप कोल्हे ४४ / ५५, पार्वती पंडित निवास , शिवसेना नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग 
कोल्हेनगर, जळगाव. 

( महिला) . 


प्रभाग 


जागा 


पक्ष 


शेरा 


जीवन नामदेवराव सोनवणे , 

आयुक्त , 
जळगाव शहर महानगरपालिका, 

जळगाव . 


जळगाव , २२ एप्रिल २०१७ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


